महाराष्ट्र शासन 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
२) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६, दि. १४.७.२०२१, 
दि.१६.०९.२०२१,दि.२७.०१.२०२२ व दि.२८.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ६४.००लाख (अक्षरी रुपये चौसष्ट लाख 
फक्‍त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ विद्यमान तरतूद वितरित निधी | वितरित करावयाचा 
क्र. २०२१-२२ निधी 
Eel 2 3 Pees a ५ 
(१ | २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
प्रकल्प 
(०८) (०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९०९ 
१४- भाडे, पट्टी वकर ३०००.०० १५७५.०० poe 
२१- पुरवठा व सामुग्री १८६.०० १८६.०० Poe 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ९३.०० Foo १८.०० 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८०४.०० ८०४.००_ [eC 
५०- इतर खर्च १२४.५० ७४.७० १५.०० 
एकूण ४२०७.५० २६३९.७० ३३.०० 
(०८) (०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
(२) | योजना (सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) २२३६१९१८ 
१४- भाडे, पट्टी वकर २०००.०० १०५०.०० po --- | 
२१- पुरवठा व सामुग्री १२४.०० ९३.०० Foe 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ६२.०० pF -- | १२.०० 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५३६.०० ५३६.०० [oo 
५०- इतर खर्च ८३.०० ४९.८० १०.०० 
एकूण २८०५.०० १७२८.८० २२.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ विद्यमान तरतूद वितरित निधी । वितरित करावयाचा 
क्र. २०२१-२२ निधी 
Ee 2 ३ SS ष्‌ 
(३) | (०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्त राज्य 
हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ 
०३- अतिकालिक भत्ता २.५० शिळ | 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१.६० ३७.४४ Pe 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ३४१.६४ १३६.६५ a) वे. ai 
१३- कार्यालयीन खर्च ४३७२.४० २२२२.४० Loe णो 
१४-भाडे पट्टी व कर २००.०० १८०.०० Poe 
१७- संगणक खर्च ६०.०० ३६.०० ९.०० 
२४- पेट्रोळ, तेळ व वंगण ७.६० ५.७० शिका 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी 3,00 oe 4 Le 
३१-सहा.अनुदाने(वेतनेतर) ५०.०० शिका शिळा 
५०-इतर खर्च ५०.०० [= ae 
एकुण ५१२८.७४ २६१९.१९ ९.०० 
एकुण केंद्र हिस्सा ४२०७.५० २६३९.७० ३३.०० 
एकुण राज्य हिस्सा ७९३३.७४ ४३३७.९९ ३१.०० 
एकुण सर्व १२१४१.२४ ६९७७.६९ ६४.०० 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-११६/व्यय-६, दिनांक ३०.०३.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११२३६५१७२३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Be 


प्रति, 


Cc 
ae 


S oC 
>> <:-- <<< >>> <:<>< ८ aS 


Av AD -O 


८४) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 


VARUDKAR 

MAHESH 

ASHOKRAO 
(महेश वरुडकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) (जिल्हा परिषद) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ane निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


